सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १० ] 


गुरुवार , दिनांक ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४, शके १९३६ 


[ किंमत : १८ रुपये ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ, चार- ब व - आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी ३ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 

समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती , नगरपरिषदा, 
असलेले नियम व आदेश . 

जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ८५१ 

आदेश व अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८५८ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


अहवाल पाठविण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याचा अहवाल विचारात 

घेतल्यानंतर औरंगाबाद विभागाचे अपर आयुक्तांची अशी खात्री झालेली 
नमुना ड 

आहे की , उक्त जमीन / जमीनी उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी पाटबंधारे 

विभागाच्या खर्चाने संपादन करण्याची आवश्यकता आहे. 
क्र . २०१४/ पुनर्वसन / भुसंपादन /सीआर/१७६.- ज्या अर्थीविशेष भुसंपादन 

___ त्या अर्थी, आता संपादन अधिनियमाच्या कलम ६च्या उपबंधान्वये, 
अधिकारी, जा . प. क्र .४ , बीड, मुख्यालय , अंबाजोगाई यांनी त्यांची अधिसुचना 

याद्वारे असे घोषित करण्यात येत आहे की उक्त जमीन/ जमीनी उक्त 
क्र . ५/ ९२ दिनांक २९/ ०२/ २०१४ याद्वारे असे अधिसुचित केले होते की , 

सार्वजनीक प्रयोजनासाठी/ प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे / आहेत. उक्त 
सोबतच्या अनुसूचितील स्तंभ १, २ आणि ३ मध्ये जिचा/ त्याचा तपशील 

जमीनीचा/ जमीनींच्या संबंधात यापुढे करावयाच्या सर्व कार्यवाहीच्या बाबतीत 
नमूद करण्यात आला आहे. अशी जमीन / अशा जमिनी, ( यात या पुढे 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्याकरिता संपादन अधिनियमाच्या कलम ३ , 
जिचा/ ज्याचा निर्देश उक्त जमीन/ जमीनी असा करण्यात आला आहे . ) 

खंड ( क ) अन्वये, याद्वारे विशेष भुसंपादन, जा. प्र. क्र .४ , बीड मुख्यालय 
अनुक्रमे उक्त जमिनीसमोर उक्त अनुसूचितील स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट । अंबाजोगाई उपविभागीय यात या नेमणूक / करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
करण्यात आलेल्या सार्वजनीक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा/ ज्यांचा त्याला/त्याने उक्त जमीनीचा/ जमीनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही 
निर्देश उक्त सार्वजनीक प्रयोजन / प्रयोजने असा करण्यात आला आहे ) । त्या प्रयोजनसाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करुन सुरु करावी असे 
आवश्यक होती / होत्या किंवा आवश्यक असण्याचा संभव होता आणी ज्या निर्देश देण्यात येत आहेत . 
अर्थी भूमीसंपादन अधिनिमय , १९९४ ( १९४२ चा १) ( यात यापुढे ज्याचा 

उक्त जमिनीचा/ जमिनींचे नकाशा/ नकाशे, विशेष भुसंपादन अधिकारी 
निर्देश " संपादन अधिनियम " असा करण्यात आला आहे) हा महाराष्ट्र 

जा . प्र.क्र .४, बीड मुख्यालय अंबाजोगाई यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
राज्यास प्रयुक्त असतांना, त्याच्या कलम ५ ( अ) पोट कलम ( २ ) अन्वये 

वेळात पाहण्याकरिता उपलब्ध आहे/ आहेत . 

उक्त अनुसूचितील स्तंभ ६ मध्ये अदमासे नमूद केलेल्या उक्त जमीनीच्या / 

८५१ 
औ . भाग १ - १०९ 


००. ४३ 


४३९ 


0०.०२ 


८५२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
जमीनींच्या क्षेत्राचे संपादन सोडून देण्यात येत आहे . 
दुर्वाचनिय 

शुध्दि पत्रक २ . 
( डॉ.धनराज केंद्रे) 
अपर विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद 

मा .विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांची भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम 

६ ची घोषणा क्र . २०१४ /पुनवर्सन/ भूसंपादन /सिआर-४३ दिनांक २८/ ०१/ 
अनुसूची 

२०१४ जी महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये दिनांक ३१ /०१/ २०१४ पान 

क्र . ३ वर तसेच दैनिक समिक्षा दिनांक १२/ ०२/ २०१४ पान क्र . ४ आणि 
जिल्हा - बीड, तालुका - अंबाजोगाई, मौजे - अंबाजोगाई 

दैनिक सहेर उर्दु दिनांक १२/ ०२/ २०१४ पान क्र . ४ वर प्रसिध्दी झाली 
स . नं . ग. नं संपादीत क्षेत्र हे . आर. 

आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
४७२/ १ 

००. १३ 
४७२ / २ ०० .०५ 

जिल्हा नांदेड , तालुका नांदेड , गांव असरजन 
४७१ 

करिता 
४७० ००. ११ 

भूमापन क्रं . 

आवश्यक जमनीचे आदमासे क्षेत्र 
००.०२ 

हे . आर 

चौ. मी 
४३८ / १ ००. १८ 

१२० 

0० . ४० 
४३७ 

१२३ 

00. ०२ 
४३६ ००. ०३ 

१२१ 

०० . ०० 

၃၃၃ 
0०. १८ 

१२१ 

०० . ०० 

१११ 
००. २० 

१२१ 

00.00 
0०. १३ 

चौ . मि 
४३८ / २/ २ 

१२१ 

00 .00 

०६६ 
४३८ / ३ ००. ५२ 

०० . ०० 

७७५ 
४३८ / ४ ००.४५ चौ . मि 

00. 00 

१३५ 
४३८ / ५ व १२ ०० . ९६ 

१२१ 

०० . ०० 
४३८ / ६ 

००.३५ 
४३८ / ७ ००.३७ 

वाचावे 
४३८ /८ 

००. ४० 

०० . ३३ 
४३८ / ९ 

भूमापन क्रं . 

आवश्यक जमनीचे 

आदमासे क्षेत्र 
४३८ / १० 

००. ९२ 
४३८ / ११ ०० . ९३ चौ . 

हे . आर 

चौ. मी 
४३८ / १३ 0०. १४७ चौ . 

०० . ४० 
४३८ / १४ 

००. १८१ चौ . मि 
४३८/ १५ 

००.२३ चौ . मि 
४३८ / १६ 

०० .१५ चौ . मि 
४३८/ १७ 

०१. २० चौ . मि 
४३८ / १८ 

०१. ५० चौ . मि 
एकुण 


५९६ 


३६८ 
३७६ 


९२६ 


चौ . मि 


१२१ 


१२६५ 


动动动动动动动动动动动动动动 


ज्यासाठी जमीनी आवश्यक आहे ते प्रयोजन - जमीन संपादन - गाव तलाव 
क्रमांक (०१ ) मौजे तळणी, ता . अंबाजोगाई, जि .बीड अंबाजोगाई, 
एप्रिल २०१३ . 


दुर्वाचनीय 
अप्पर आयुक्त , औरंगाबाद . 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
पा .त. ल.सिं . का. क्र .२, नांदेड 


सांक्षाकित 
उप - आयुक्त पुनर्वसन 

औरंगाबाद 


स्वाक्षरी 
अप्पर आयुक्त औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४, शके १९३६ 


८५३ 


(कंपनीसाठी नसलेल्या) कोणत्याही प्रयोजनासाठी निवडीच्या 
प्रकरणातील खंडाशिवाय कलम -४ खालील अधिसुचना 

नमुना " क " 
क्रंमाक/ भुसंपादन/ अआर- ४२ / २०१४.- ज्या अर्थी उप विभागीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी , सिल्लोड जि . औरंगाबाद यांस असे वाटते की , 
या सोबतच्या अनुसुचितील स्तंभ ( १)( २)( ३)( ४)( ५ ) व ( ६ ) मध्ये ज्याचा 
तपशिल नमुद करण्यात आला आहे. अशा जमिनी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश ” उक्त जमिनी " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अधिसुचिच्या 
स्तंभ ( ६ ) मध्ये अनुक्रमे उक्त जमिनी समोर विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या 
सार्वजनीक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " सार्वजनीक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे . 


उक्त जमिनी मध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तिंना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येत आहे की, उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी, उक्त 
जमिनीवर नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भुसंपादन किंवा अन्य व्यक्तिच्या 
कामात त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यय आणु नये ही अधिसुचना प्रसिध्द 
झाल्याच्या तारखे नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी न मिळविता विक्रि , भाडेपटटी, 
गहाणा, अभिहस्ताकंन, देवाण घेवाण याद्वारे किंवा अन्य किंवा अन्य प्रकारे, 
उक्त जमिनीचा विल्हेवाट लावण्या संबंधात करण्यात आलेले कोणतेही 
करार किंवा त्या संबधात करण्यात आलेला कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा 
याकडे उक्त जमिनीच्या अंतिमरित्या संपादन करण्यात येतील अशा भागासाठी 
भरपाई निश्चित करणारा अधिकारी, संपादन अधिनियमांच्या कलम २४ 
( सातव्यांदा) अन्वये दुर्लक्ष करील . 

उक्त सार्वजनीक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत या बद्दल 
औरंगाबाद विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल तर संपादन अधिनियमाच्या 
कलम - ६ अन्वये अशा अर्थाची एक अंतिम अधिसुचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात लवकरच प्रसिध्द करण्यात येईल . संपादनाचे काम जर अंशतः 
किंवा संपूर्णतः सोडुन देण्यात येईल तर ती वस्तुस्थिती “ महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात " रीतसर अधिसुचित करण्यात येईल . 


ज्याअर्थी, आता, भुसंपादन अधिनियम १८९४ ( १८९४ चा १) यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश " संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे . हा 
महाराष्ट्र राज्यास प्रयुक्त असताना ज्याच्या कलम ४ च्या उपबंधान्वये 
याद्वारे असे अधिसुचित करण्यात येत आहे की , उक्त जमिनी उक्त 
सार्वजनीक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा 
संभव आहे . 


उक्त जमीनीचा नकाशा उक्त अनुसूचित नमुद करण्यात आलेल्या 
अनुक्रमे उक्त जमिनीच्या तपशिला समोर अनुसुचिच्या स्तंभ ( ७) मध्ये 
विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळात पाहण्या करीता 
उपलब्ध आहे. 


अनुसुचि 


जिल्हा तालुका 


गाव 


गट नंबर आवश्यकता असलेल्या ज्यासाठी जमिनी असलेल्या आवश्यक पहाणी करण्यासाठी नकाशा 

जमिनीचे अदमासे क्षेत्र आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा हे जेथे उपलब्ध 
हे . आर . संभव आहे ते प्रयोजन 

आहे ते कार्यालय 
४. ५. 


१. 


२. 


३. 


औरंगाबाद सोयगाव 


मोलखेडा 


पा . त .क्र ४ 
मोलखेडा 
ता . सोयगाव जि . औरंगाबाद 


उपविभगीय अधिकारी 
तथा भुसंपादन अधिकारी, 
सिलोड, जि . औरंगाबाद 


१ .०७ 


० . १६ 


०. ४२ 


० . ७६ 


० . ३१ 


० . १९ 


० . ५५ 


३ . ४६ 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी सिल्लोड , 


८५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


अधिसुचना 


नोंदणी क्रमांक : एनएनडी/ डीएलआर/ एजीआर/( ओ ) १५६३/ ऑफ / 
२०१४ -१५ दिनांक ११.१२. २०१४ .- क्र ./जिदूविअ /नांदेड/ सनि / क्र / २०१४ / 
१२०४ .- याद्वारे सूचीत करण्यात येते की , नियोजित महीला दुध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या. आंबुलगा - ता . देगलुर. जिल्हा नांदेड ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
( महाराष्ट्र अॅक्ट २४ ऑफ १९६१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली अहे. आणि 
त्याच कायद्याच्या कलम १२( १ ) अ व हया खालील महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६० चे कलम नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण - 
कृषी संस्था - व उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात आले 


नोंदणी क्रमांक : पी . बी . एन /जिकेडी/ अजीअरा/( ओ) १३३० /१४- १५ दि . 
०९ फेब्रुवारी २०१५.- सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध .) परभणी 
यांचे कडुन असे अधिसुचित करण्यात येते की , मत्स्यगंधा मासोळी प्रकल्प 
मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था म. इसाद ता . गंगाखेड जि . परभणी ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० ( १९६१ ) च्या महाराष्ट्र 
सहकारी अधिनियम क्रं २४ कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आले असुन 
सदरहु अधिनियमाच्या कलम १२( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६१ या नियम क्रं . १० (१ ) संस्थेस वर्गीकरण (कृषी संस्था ) उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था आहे . 


आहे. 


रमेश बी . गलांडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नांदेड 


दुवार्चनीय , 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) परभणी, 


परभणी .- ९.२.२०१५. 


नांदेड,- ११ . १२. २०१४ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


अधिसूचना 


वाचा :- १) सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ता .फुलंब्री यांचेविषयांकित 

प्रस्ताव सादर शिफारस पत्र जा. क्र . सनिफु / प्रशासन/ बा . स / 
२४/ २०१५, दि . २३/ ०१/ २०१५ . 


२) सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ता .फुलंब्री यांचा प्रत्यक्ष स्थळ 

तपासणी अहवाल दि . २२/ ०१/ २०१५ . 


नोंदणी क्रमांक : एनएनडी /बीएलआय/ एजीआर/( ओ ) १५६४/ ऑफ / 
२०१४ - १५ दिनांक ६. १.२०१५ .- क्र ./जिदूविअ/ नांदेड/ सनि/ क्र / २०१५/ २२. 
याद्वारे सूचीत करण्यात येते की , नियोजित " पार्वती मच्छीमार संस्था 
मर्यादीत अजनी " ता.बिलोली, जिल्हा नांदेड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये ( महाराष्ट्र अॅक्ट २४ ऑफ 
१९६१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. आणि त्याच कायद्याच्या कलम 
१२ ( १) अ व हया खालील महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६० चे 
कलम नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण - कृषी संस्था - व 
उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


३) सभापती/ सचिव कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंबी यांचे विषयांकीत 

प्रस्ताव सादर पत्र जा .क्र . २२७/ २०१५ दिनांक २१ . ०१. २०१५ 


४) बाजार समिती फुलंब्रीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 

दि . २२/ ०९ / २०१४ मधील ठराव क्र . ५ 


रमेश बी . गलांडे, 

सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), नांदेड 


५) मा . कृषि पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन 

परिपत्रक जा .क्र . सीएमआर/ कृउबास /गुंराचा बाजार/नियमन 
८९ दिनांक ०९. ११. १९८९ . 


नांदेड,- ६. १. २०१५ . 


प्रस्ताविक 


जा .क्र .जिउनि / पणन/ कृउबास/फुलंबी/ जना. बा / अधि./ आक्षेप/ २०१५.- ज्या 
अर्थी, मा . कृषि पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कार्यालयीन 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४ , शके १९३६ 

८५५ 
परिपत्रक जा .क्र सीएमआर/ कृउबास/ गुरांचा बाजार/नियमन/८९ दिनांक १ ) पुर्वेस - गट नं ३४९ 
०९.११. १९८९ अन्वये या पूर्वी दिनांक २९.३. १९८९ अन्वये दिलेल्या अधिकारामध्ये 
बदल करुन नगर पालीका / महानगर पालीका/ ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील 

२) पश्चिमेस - गट नं ३५१ व औरंगाबाद अंजिठा रस्ता 
कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना गुरांचा बाजाराचेनियमन करण्याचा निर्णय 

( महामार्ग ) 
घेतलेला आहे. महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

३) दक्षिणेस - गट नं . ३५३ व ३५२ 
अधिनियम १९६३ मधील कलम ३ व ४ चे अधिकार जिल्हा उपनिबंधक 
सहकारी संस्था यांना प्रदान केलेले आहेत . 

४) उत्तरेस - गट नं .३३२ 


उक्त अधिसुचना शासकिय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याचे तारखे पासून 
गुरांचा बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्री ता.फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
यांचे अधिकारात येईल. 


ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्री ता फुलंब्री जि . औरंगाबाद 
यांनी पशुपक्षांपासुन मिळणारे उत्पन्न गुरेढारे, शेळी,बकरी,मेंढया व कोंबडया , 
अंडी या परिणामावर दर ठरविणे व नियमन करणे बाबतचे उपविधीस 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था औरंगाबाद यांचे कर्यालयाचे पत्र जा . क्र . 
जिउनि/पणन/कृउबासफु / उपविधी/४५४६/ ०६, दिनांक . २८/ ०९/ २००६ अन्वये 
मान्यतादिलेली आहे. तसेच या बाबत ग्रामविकास अधिकारी/ सरपंच ग्रामपंचायत 
कार्यायल फुलंब्री, यांनी बाजार समिती मुख्य बाजार पेठ फुलंब्री ग्रामपंचायत 
हद्दीतील कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्री यांना त्यांचे क्षेत्रात जनावरांचा 
बाजार भरविण्यास ग्रामपंचायत फुलंब्री यांचेकार्यालयाची हरकत नसल्या 
बाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्र दि . २१ .०१. २०१५ अन्वये दिलेले आहेत . 


एन . व्ही . आघाव, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, औरंगाबाद. 


औरंगाबाद , ३१.०१. २०१५. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


त्या अर्थी, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम १९६३ मधील कलम ३ अन्वये प्राप्त अधिकारा नुसार ग्रामपंचायत 
फुलंब्री ता.फुलंब्री जि . औरंगाबाद यांच्या क्षेत्रातील जनावराचा बाजार भरविण्याचे 
नियमन , कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्री ता . फुलब्री यांच्या क्षेत्रातील 
जनावरांचा बाजार भरविण्याचे नियमन , कृषि उत्पन्न बाजार समिती जि . 
औरंगाबाद यांनी करणेसाठी हे कार्यालय आज दिनांक ३१.०१. २०१५ रोजी 
खालील प्रमाणे अधिसूचना जाहिर करीत आहेत . 


प्रशासन विभाग 


पहा - श्री . रमेश आ . गायकवाड जिल्हा न्यायाधीश - २, अंबाजोगाई यांचे 
अर्जित रजेच्या आवेदन पत्र जा .क्र . २४८/ २०१२, दि .०२/ ०२/ २०१२ . 


अधिसूचना 


आदेश 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियनम ) अधिनियम 
१९६३ मधील कलम ३ अन्वये या अधिसुचनेद्वारे जाहिर करण्यांत येते की , 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंब्री ता .फुलंब्री जि . औरंगाबाद या बाजार 
समितीने यापूर्वीच अधिसुचित केलेल्या शेती उत्पादीत मालाचे व्यक्तिरिक्त 
गुरेढोरे, शेळी, बकरी, मेंढया वा कोंबडया, अंडी यांचाही समावेश उपविधीमध्ये 
केलेला आहे. सदर अधिसुचना जाहिर करण्याचा उद्देश असा आहे की , 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९६३ व 
त्या खालील नियम १९६७ मधील तरतुदी नुसार अधिसुचीत केलेल्या शेती 
मालाचे खरेदी विक्रीचेनियमन केल्यानंतर अधिसूचित शेतीमालाची खरेदी 
विक्री त्याठीकाणी करण्यांत येईल . व खरेदी विक्रिचेनियमन करण्यात येईल 
त्या बद्दल कोणाचे आक्षेप असल्यास ते तीस ( ३० ) दिवसासत या कार्यालयास 
सुट्टीचेदिवस वगळून कार्यालयीन वेळेत लेखी आक्षेप सादर करावेत . दिनाक 
०३.०३.२०१५ नंतर आलेले आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही . 


क्रं . प्रशा/ १२७६ / २०१२ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री .रमेश आ . गायकवाड जिल्हा न्यायाधीश -२, अंबाजोगाई यांना 
दिनांक २७/ ०२/ २०१२ ते २९/ ०२/ २०१२ रोजीचे( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
व दिनांक २६/ ०२/ २०१२ रोजीचा एक दिवसाचा शासकीय सुट्टीचा फायदा 
मंजूर करण्यात येऊन दिनांक २५/०२ /२०१२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०१/ ०३/ २०१२ रोजीच्या कर्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २)( ब) खालील 
टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . आर. आ . गायकवाड, हे 
वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-२, अंबाजोगाई 
म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 


सदर जनावराचा बाजार कृषि उत्पन्न बाजार समिती फुलंबीचे कार्यक्षेत्रातील । 
मुख्य बाजारपेठ फुलंबी येथील मालकीचे गट नं . ३५० मधील ०३ एकर 
मोकळया जागेत भरविण्यात येईल. त्याची चतुःसिमा खालील प्रमाणे आहे . 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्री .रमेश आ . गायकवाड 
यांना त्यांच्या मुळपदी जिल्हा न्यायाधीश -२, अंबाजोगाई म्हणुन नियुक्त 
केले जाते . 


१० 


८५६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४ , शके १९३६ भाग १ - पुरवणी 
वरील रजेच्या कालावधीत श्री . रमेश आ . गायकवाड जिल्हा न्यायाधीश- २ 
अंबाजोगाई यांचेन्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . एस. टी महाजन , 
जिल्हा न्यायाधीश - १, अंबाजोगाई यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रशासन विभाग 


व्हि .व्हि .बोरीकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 


पहा - श्रीमती. व्ही एस. थोरात ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
बीड यांचेपत्र क्र . ९४४/ २०१२, दि .०४/ ०२/ २०१२. 


बीड, ०९ फेब्रुवारी , २०१२. 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रशासन विभाग 


पहा - श्रीमती. वाय आर. मुक्कनवार तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, बीड यांचे अर्जित रजेचे आवेदन पत्र जा .क्र . ९०९ / २०१२, दि . ०३ / 
०२/ २०१२. 


क्रं . आ . क्र . प्रशा/ १२०६/ २०१२ .- जिल्हा न्यायाधीश -१, बीड आदेश 
देत आहेत की , श्रीमती. व्ही एस. थोरात ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड यांना दिनांक ०८ / ०२/ २०१२ ते 
दिनांक १० /०२/ २०१२ या (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११ व १२ 
फेब्रुवारी २०१२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदयासह मंजूर करण्यात 
येऊन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रं . बी -२/प्रशा/ ११३६/ २०१२ .- जिल्हा न्यायाधीश - १, बीड आदेश देत 
आहेत की , श्रीमती.वाय आर.मुक्कनवार तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर, बीड यांना दिनांक ०८ /०२/२०१२ ते दिनांक १० /०२/ २०१२ या (०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येऊन दिनांक ११ व १२ फेब्रुवारी 
२०१२ रोजीच्या शासकीय सुट्टीच्या फायदयासह मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २)( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती. व्ही 
एस. थोरात हया वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड म्हणून त्यांच्या 
मुळपदी काम करीत राहिल्या असत्या . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २)( ब ) 
खालील टिप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती.वाय 
आर.मुक्कनवार हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तिसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत 
राहिले असते . 


वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती. व्ही एस. थोरात 
यांना त्यांच्या मुळपदी ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग, बीड म्हणुन नियुक्त केले जाते . 


वरील रजेच्या कालावधीत संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती. वाय आर.मुक्कनवार 
यांना त्यांच्या मुळपदी तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, बीड म्हणुन । 
नियुक्त केले जाते . 


वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती. व्ही एस . थोरात ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, बीड यांचेन्यायालयाचा 
संपुर्ण कामचा कार्यभार खालील प्रमाणे ठेवण्यात येत आहे. 


दि . ०८- ०२-२०१२ ते १०-०२-२०१२ 


८वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, बीड 


वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती.वाय आर. मुक्कनवार तिसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, बीड यांचेन्यायालयाचा संपुर्ण कामचा कार्यभार खालील 
प्रमाणे ठेवण्यात येत आहे . 


दि . ११-०२- २०१२ ते १२-०२- २०१२ 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर , बीड 


दि . ०८ -०२- २०१२ ते १०- ०२-२०१२ 


७वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , बीड 


श्री . दे.दिग्रसकर, 


दि . ११- ०२- २०१२ ते १२- ०२ - २०१२ 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, बीड 


जिल्हा न्यायाधीश -१, बीड . 


श्री . दे.दिग्रसकर, 
जिल्हा न्यायाधीश- १, बीड . 


बीड :- ०८ फेब्रुवारी , २०१५ . 


बीड, ०६ फेब्रुवारी, २०१५ . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४ , शके १९३६ 

८५७ 
११ 

कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळया 

मागण्यांच्या तसेच इतर विषयांसदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात 
चौकशीची जाहिर नोटीस 

आलेले आहे. 
( अनुसुची १८ - अ ) नियम ३९ - अ पहा 
अभिलेखांची पुर्नरचना करण्यासंबंधीची नोटीस 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ रोजीपासुन उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा 

( HSC ) सुरवात होणार असुन औरंगाबाद शहरात विविध परिक्षा केद्रांवर 
किरकोळ चौकशी क्रमांक ७० / १५ 

परिक्षा घेण्यात येणार आहे. 


सार्वजनीक विश्वस्त व्यस्थेचे नाव - श्री नाथसाहेब मठ संस्थान , 
बाभुळगाव खुर्द, ता . वैजापुर , जि . औरंगाबाद, सार्वजनीक न्यासाचे नोंदणी 
क्रमांक - ओ - ३०७१ ( औ ) 


दिनांक २२/ ०२/ २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे कर सहाय्यक 
परिक्षा - २०१४ चे शहरात विविध परिक्षा केंन्द्रावर परीक्षा घेण्यात येणार 


आहे. 


श्री नाथसाहेब मठ संस्थान , बाभुळगाव खुर्द, ता . वैजापुर, जि. औरंगाबाद 
नोंदणी क्रमांक अ - ३०७१ ( औरंगाबाद ) या सार्वजीनक विश्वस्त व्यवस्थेच्या 
या कार्यालयातील अभिलेखा शाखेतील कागदपत्रातील परिशिष्ठ - १ 
( पी . टी . आर ) जिर्ण झालेले आहे . त्याची पुर्नरचना करण्यात आली आहे . 


दिनांक २६ / ०२/ २०१५ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची जयंती शहरात 
साजरी करण्यात येते . 


आपण वरील सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेमध्ये हितसंबधीत असणाऱ्या 
विश्वस्तांपैकी किंवा व्यक्तीपैकी एक असल्याने अन पुर्नरचित अभिलेख 
अंतिम व निर्णायक म्हणुन का समजण्यास येऊ नये या बददल ही नोटीस 
प्रसिध्द झाल्यापासुन तीस दिवसांच्या मुदतीमध्ये, लेखी कारण दर्शविण्याबाबत 
फर्मविण्यात येत आहे . 


दिनांक ०५/०३/ २०१५ रोजी होळी व ०६/ ०३/ २०१५ रोजी धुलीवंदन 
औरंगाबाद शहरात साजरे करण्यात येणार आहे . सदर सणा निमीत्ताने 
धुलीवंदनाच्या दिवशी शहरातुन संस्थान गणपती ते सिटीचौक मार्गे सुपारी 
हनुमान मंदिरा पर्यंत रंग मिरणुक काढण्यात येते . 


दिनांक ०८/ ०३/ २०१५ रोजी औरंगाबाद शहरात तिथी प्रमाणे शिवसेना 
व हिंदु संघटनाच्या वतीने शिवजंयती साजरी करण्यात येणार आहे . 


हरकती कोणत्याही असल्यास त्या संबंधीची कारणे देऊन खाली सही 
करणाराकडे एकतर जातीने किंवा यथोचितरीत्या प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे 
किंवा विधीज्ञाद्वारे किंवा नोंदणीकृत डाकेने सादर करण्यात यावे. निर्दिष्ट 
मुदतीत कोणत्याही हरकती मिळाल्या नाही तर पुर्नरचित अभिलेख हा 
अंतिम वनिर्णायक समजण्यास येईल . 


दिनांक ०८ /०३ / २०१५ रोजी जागतीक महिला दिना निमित्त शहरात 
विविध कार्यक्रम पार पडतात. शहरात मराठा आरक्षण, इंदुमिलच्या जागेवर 
स्मारक उभारणे, समांतर जलवाहिनी प्रकल्प आणि सिटी वॉटर युटीलिटी 
कंपीनी यांचे विरुध्द इत्यादी मागणीसाठी मोर्चे, धरणे , आंदोलने सुरु 
आहेत . 


सदरची नोटीस आज दि . २५/ ०२/ २०१५ रोजी माझ्या सहीनिशी व मा . 
सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्या शिक्यानिशी देण्यात येत आहे. 


श्री . अ. ही . सय्यद , 

___ अधिक्षक 
सार्वजनीक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद शहरा लगतची एकुण २८ गावांचा विकास करण्याकरिता 
शासनाच्या वतीने सिडको ला आदेश देण्यात आला असुन त्यामागील 
आरक्षण व इतर मुद्यांबाबात आक्षेप असल्याने औरंगाबाद सिडको झालर 
कृती समितीच्या वतीने अध्यक्ष श्री.पंजाबराव वडजे यांच्या नेतृत्वाखाली 
विविध आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहे . 


औरंगाबाद :- २५ फेब्रुवारी , २०१५ . 


महानगरपालीका व जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगबादच्या वतीने शहरातील 
विविध भागातील शासकीय जागेवरील अनधिकृत इमारतीची अतिक्रमणे 
काढण्याकरिता मोहीत राबविण्यात येत आहे. तसेच आगामी काळात धार्मीक 
स्थळांची अतिक्रमणे काढण्या करिता मोठयाप्रमाणावर मोहीत राबविण्यात 
येण्याची शक्यता असुन सदर बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व नगरसेवका 
कडून विरोध होवुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
आहे. 


१२ 


पोलीस आयुक्त याजकडून 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) व ३७ ( ३ ) 

अन्वये खालील आदेश 


ऑटोरिक्षा चालकाविरुध्द मा . उच्चन्यायालच्या आदेशानुसार वाहतुक 
शाखेची मोहीम चालु असल्याने अॅटोरिक्षा चालक सिटीबसेवर दगडफेक,बदं 
निदर्शने आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे. 


जा .क्र .विशा -५/ औ/ २०१५-६२१ .- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास 
आणून देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या 


८५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४, शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


म. रा .विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असुन 
त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष आहे . तसेच लोडशेडिंगमुळे अचानक 
नागरीकांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत . 


राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपुर्ण 
भाषणे करु नये , सोंग अगर अशी चित्रे, चिन्हे फलक किंवा इतर 
कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तु तयार करु नये, त्याचे प्रदर्शन करु नये 
किंवा त्यांचा प्रसार करु नये. 


औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार । 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद 
असुन , उपोषण, द्वारसभा , धरणे,निदर्शने,मोर्चे इ. सारख्या आंदोलनाचा 
मार्ग अवलंबीत आहेत . आणि त्याअर्थी अशा विविध कारणामुळे शहरात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. वरील कारणामुळे कोणताही 
अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक शांतता, कायदा व सुव्यवस्था 
अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ 
( १) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी 
राजेंद्र सिह , पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे 
की , औरंगाबाद पोलीस आयुक्तयलयाचेकार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार 
पाडणाऱ्या व्यक्ति व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास 
कोणत्याही व्यक्ती, 


तसेच आणखी असे असे ही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाचकिंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने, धरणे ,मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई 
करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अंत्यविधी,विवाह समारंभ आणि 
कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी 
तसेच पोलीस उपआयुक्त, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि पोलीस ठाणे 
प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी नुसार घेतलेल्य कार्यक्रमांना हा 
आदेश लागु होणार नाही . 


सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
२२ / ०२/ २०१५ चे ०६.०० वाजे पासून ते दिनांक ०८ /०३/ २०१५ चे २४.०० 
वाजेपावेतो लागु राहील . 


अ) शस्त्रे , सोटा , तलवार, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काठया किंवा लाठया , 
किंवा शारीरिक इजा करण्याचा, करण्यासाठी वापरता येईल अशी 
इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही. 


सदर आदेशाचे उल्लघंन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 


ब) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . 


मी पुढे असेही नमुद करतो की , सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्वारे जाहीर करण्यात 
येईल . 


क) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने 
बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २० / ०२/ २०१५ 
रोजी काढण्यात आला आहे . 


ड ) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 

करणार नाही . 


राजेन्द्र सिंह 


इ ) जाहीरपणे घोषणा करु नये, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 

शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 


पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर . 


दिनांक :- २० फेब्रुवारी , २०१५. 


फ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर निमिमत्ता यास धक्का 
पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 


प्रकाश 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २ ] 


गुरूवार , दिनांक ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४ , शके १९३६ 


[किंमत २. ०० रु. ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित 
असलेले व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंयायती, नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , 
प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 


टीप :- प्रत्येक अधिवूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यापूर्वी ही नगर परिषद करील त्यानंतर 
आलेले सूचना व हरकतीच्या विचार केला जाणार नाही. 


नगर परिषद अध्यक्ष याजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे ३७ ( १ ) अन्वये 
औसा शहराच्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेत फेरबद्दल करणे बाबत . 


उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत नागरीकांच्या अवलोकनासाठी 
या न. प. च्या कार्यालयात पाहण्यासाठी ठेवण्यात आले आहे . 


औसा, ०४/ ०२/ २०१५. 


जाहीर नोटीस 


मुख्याधिकारी 
नगर परिषद, औसा 


अध्यक्ष, 
नगर परिषद, औसा 


जा .क्र . नपऔ/ बांधकाम /१३५/ २०१५.- ज्याअर्थी औसा नगर परिषदेची 
सुधारीत विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
क्र . टि . पी. एस.३७०३ /५४७/ प्र.क्र .९४/ २००३/ नवि-३० दिनांक २३ ऑगस्ट २००४ 
अन्वये अंशतः मंजूर केली असून ती दिनांक ०१/ ११/ २००४ पासून अंमलात 
आलेली आहे . उक्त विकास योजनेत सर्व्हे नं . ९१ ही जागा विद्दमान 
सांस्कृतिक सभागृहाची जागा सांस्कृतिक सभागृह या कारणासाठी वापरात 
आहे. ज्याअर्थी उक्त जागेचे व्यावसायीक कारणामुळे उक्त योजनेच्या वापरात 
फेरबदल करणे या नगर परिषदेस आवश्यक झाले आहे . आणि ज्याअर्थी 
या नगर परिषदेने तिचा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . २१ दिनांक २० .०८ . २०१४ 
अन्वये उक्त जागेत व्यापारी संकूल या कारणासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये उक्त विकास 
योजनेत फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


BY PRESIDENTMUNICIPAL COUNCIL 
Public Nitice under section 37 ( 1) of the MRTPAct 1966 
for modification of sanction revised development plan of D . P 
ofAusa . 


त्याअर्थी उक्त फेरबदलाबाबत जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी 
ही जाहीर सूचना जनतेच्या सूचना व हरकतीसाठी वर्तमानपत्रात व राजपत्रात 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . ज्या कोणीही व्यक्तीस या फेरबदलाबाबात 
आक्षेप / सूचना असल्यास त्यांनी ही जाहीर नोटीस राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत त्यांच्या सूचना व हरकती लिखीत स्वरुपात 
या नगर परिषदेस सादर कराव्यात त्यांचा विचार सदरील प्रस्ताव शासनाच्या 
औ. भाग - १ अ- २ 


Obviously Notice 
O .W .No./MCA/Civil Dept./135 /2014 .- Where as the revised 
development plan of ausa (partly ) sanction by Govt. in urban 
development vide is notification number T .P. S 3703 /547 /L .No. 
94 /2003 /UD 30 /Dated 23 August 2004 and came into force 
from dated 01/ 11/2004 in the said development plan the land 
survey No. 91 is in use Cultural Center Whereas the said 
land Commercial Complex therefore the Municipal Council de 
cided to modify use and therefore resolived to initiate 
midification to the said development plan vide its General 
Body resolution number 21 dated 20 / 08 /2014 . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५ मार्च २०१५ : फाल्गुन १४, शके १९३६ 


भाग १- अ पुरवणी 


अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यापूर्वी ही नगर परिषद करील त्यानंतर 
आलेले सूचना व हरकतीचा विचार केला जाणार नाही . 


उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत नागरीकांच्या अवलोकनासाठी 
या न.प. च्या कार्यालयात पाहण्यासाठी ठेवण्यात आली आहे . 


Whereas this public notice is hereby published in news 
paper and Gazette for inviting suggestions and objections 
from the public, Any person having suggestion / objection on 
the said midification may submit their suggestion /objection 
whithin 30 days form the date of the publication of this notice 
in Govt. Gazette there will be . considered by this council Ausa 
before sumitting said proposal to Govt. for final sanction any 
suggestion or objection received after due date will not be 
considered . The part plan showing sid modification is kept 
open for inspection of the public in the office of the Municipal 
Council. 


औसा, ४/ ०२/ २०१५. 


मुख्याधिकारी 
नगर परिषद, औसा 


अध्यक्ष, 
नगर परिषद , औसा 


Ausa : - Date : 04 / 02/ 2014 


Chief Officer 


President 


Minicipal Council, Auss 


Municipal Council , Ausa 


BY PRESIDENTMUNICIPAL COUNCIL 


Public Notice Under action 37 ( 1) of the MRTPAct 1966 for 
modification of sanction revised development plan of D . P . of 
Ausa. 


Obviously Notice 


नगर परिषद अध्यक्ष याजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे ३७ ( १) अन्वये 
औसा शहराच्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेत फेरबदल करणे बाबत . 


जाहीर नोटीस 


O . W .No./MCA /Civil Dept./134 /2014 .- Where as therevised 
development plan of Ausa (partly ) sanction by Govt.in urban 
development vide its notificationnumber T . P. S 3703 /547/ L. No . 
94 /2003/UD - 30 /Dated 23 August 2004 and came into force 
from dated 01/ 11/ 2004 in the said development plan the land 
survey No. 83 is in use Matang Samaj Cremation Ground 
whereas the said land in reserved for 15 . 0 m . DP Road there 
fore the Municipal Council decided to modify reservation DP 
Road and therefore resolved to intiate modification to the said 
development plan vide its General Body resolution number 
15 dated 20/ 08 / 2014. 


जा .क्र . नपऔ/ बांधकाम /१३६/ २०१५.- ज्याअर्थी औसा नगर परिषदेची 
सुधारीत विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
क्र . टि . पी . एस.३७०३/ ५४७/ प्र . क्र . ९४/ २००३ / नवि - ३० दिनांक २३ ऑगस्ट २००४ 
अन्वये अंशतः मंजूर केली असून ती दिनांक ०१/ ११/ २००४ पासून अंमलात 
आलेली आहे . उक्त विकास योजनेत सर्व्हे नं . ८३ ही जागा विद्दमान मातंग 
समाज स्मशानभुमीची जागा स्मशानभुमी या कारणासाठी वापरात आहे . 
ज्याअर्थी उक्त जागेमध्ये डी . पी . रोड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे 
उक्त जागेतून दाखविण्यात आलेला १५.० मी डी . पी . रोडच्या आरक्षणात 
फेरबदल करणे या नगर परिषदेस आवश्यक झाले आहे . आणि ज्याअर्थी 
या नगर परिषदेने तिचा सर्वसाधारण सभा ठराव क्र . १५ दिनांक २० .०८ . २०१४ 
अन्वये उक्त जागेत दाखविण्यात आलेला डी. पी. रोड रद्द करण्यासाठी 
महाराष्ट्र प्रादेशीक नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ ( १) अन्वये 
उक्त विकास योजनेत फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे. 


Whereas this public notice is hereby pulished in news 
paper and Gazette for inviting suggestion and objections from 
the public. Any person having suggestion / objection on the 
said modification may submit their suggestion / objection 
whithn 30 days from the date of the publication of this notice 
in Govt. Gazatted there will be considered by this Council 
Ausa before submitting said proposal to Govt. for final sanc 
tion any suggestion or objection received after due date will 
not be considered . The part plan showing said midification is 
kept open for inspection of the public in the office of the 
Minicipal Council. 


Ausa , 4 February 2014 . 


त्याअथी उक्त फेरबदलाबाबत जनतेच्या सूचना व हरकती मागविण्यासाठी 
ही जाहीर सूचना जनतेच्या सूचना व हरकतीसाठी वर्तमानपत्रात व राजपत्रात । 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. ज्या कोणाही व्यक्तीस या फेरबदलाबाबत 
आक्षेप / सूचना असल्यास त्यांनी ही जाहीर नोटीस राजपत्रास प्रसिध्द 
झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत त्यांच्या सूचना व हरकतीलिखीत स्वरुपात 
या नगर परिषदेस सादर कराव्यात त्यांचा विचार सदरील प्रस्ताव शासनाच्या 


Chief Officer 
Minicipal Council, Ausa 


___ President, 
Municipal Council, Ausa 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


